कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करणेबाबत. . 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : तक्रार-२०२३/ प्र.क्र.२८८/ प्रशा-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 
दिनांक - ८ ऑक्टोबर, २०२४ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 मधीळ कलम ४७४, ४५) व ६ 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त ( गट-अ ) या संवर्गातील 
खाली नमूद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची प्रशासकीय कारणास्तव बदली त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले बदली करण्यात आलेले 


अ. 
क्र. वपदनाम कार्यालय कार्यालय 
es २ ३ 1 ह| 
। श्री. प्रफुल सु. सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त, 
शेळके, जिल्हा कौशल्य विकास, | जिल्हा कौशल्य विकास, 
सहायक आयुक्‍त | रोजगार व उद्योजकता  । रोजगार व उद्योजकता 
(गट-अ). मार्गदर्शन केंद्र, वाशिम. मार्गदर्शन केंद्र, अकोला. 
(Raa पदी). 
२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता यांनी उपरोक्‍त अधिका-यांला बदलीने पदस्थापना दर्गविण्यात आलेल्या पदावर 


रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
३. सदर बदली प्रशासकीय कारणास्तव असल्याने त्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवास 
भत्ता, दैनंदिन भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
४. संबंधित अधिकारी बदलीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबतचा अहवाल झासनास तात्काळ सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः तक्रार-२०२३/ प्र.क्र.२८८/ प्रशा-२, 


षु. बदली झालेल्या अधिकारी यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष 


अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे सदर कृती गैरवर्तणूक समजून 


त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी ) स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या विहीत पदअवधी 


कालावधीत सबंधिंत अधिकारी यांनी बदलीच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 


होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास त्याचा 


अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन म्हणून गणला जाईल, याची बदली झालेल्या 
अधिका-यांनी नोंद घ्यावी. 
७. वरीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिका-याला पूर्व 


परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदलीने पदस्थापना 


झालेल्या अधिका-याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. तसेच अर्ज प्राप्त 


झाल्यास ते सबंधित अधिका-याला त्याच्या मूळ पत्यावर नोंदणीकृत डाकेने परत 
पाठवावेत. 
८. सदर झासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥890॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 


२०२४१००८१८४१२९०००३ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 


DNrc =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
ENTR EURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
1e1de46dbbd470c2f1a3e466d 159bc4c9bd7f2F9¢c6476 
JAGANNATH SHASTRI =: 
9006: 
Date: 


( श्रीनिवास शास्त्री) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


‘Maharashtra, 
1 7 AB3A50D817C95CF483E33229CFOCBB03283B175 
cn=SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 
18:28:04 +05'30' 


प्रति, 
श्री. प्रफुल्ल सु. शेळके,सहायक आयुक्‍त (गट-अ) , 
(व्दारा-कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयामार्फत) 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता ) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र २/१, मुंबई/ नागपूर. 


४. आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः तक्रार-२०२३/ प्र.क्र.२८८/ VaN-2, 


५. उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, 


अमरावती. ( कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
वाशिम. (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
अकोला. (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 


८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/ उप कोषागार अधिकारी (कौउल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता आयुकक्‍तालयामार्फत) 
९. निवड नस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


